पारधी लाभार्थ्यांना त्यांच्या निवडीनुसार व्यवसाय 
करण्यासाठी लाभार्थ्यांची वार्षीक उत्पन्न मर्यादेत 
वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१८/प्र.क्र.१३२ /का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ७ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 9. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.पारधी-२००८/प्र.क्र.३७/का.१७, 
दि. १४ ऑक्टोबर, २००८ 
शासन निर्णय :- 


पारधी विकास कार्यक्रमांतर्गत पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता 
आदिवासी विकास विभागाच्या वाचा क्र.१ वरील दि. १४ ऑक्टोबर, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये 
लाभार्थ्यांचे सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न रु.२०,०००/- पेक्षा जास्त नसावे अशी अट आहे. वरील रक्‍कम 
अत्यंत अल्प असल्याने वरील योजनेच्या लाभ गरजू लाभार्थ्यांना घेण्याकरिता उत्पन्नाची मर्यादेत वाढ 
करणे आवशयक आहे. सदरची बाब विचारात घेऊन पारधी विकास कार्यक्रमांतर्गत पारधी जमातीच्या 
लाभार्थ्याना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता त्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.२०,०००/- 
वरुन रु.२,५०,०००/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) इतकी करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


२. सदरशासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकतेस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०३०७१७०६०४१०२४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 


ig) 
DN: c=IN, tra, 
2.5.4.20=9adf2fe1f77 17661 1c6dae66e0049cdOf5 1f36579d7c577bazed2 


944d27d926, ‘alCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
Number=dee8a 1 96fb0bb879933a88f87075cc443d363994879d49e0 
D E S H M U K H '1ba541465369700, NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
JAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Di 2019.03.18 15:58:38 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक,अमरावती व नागपूर. 

६. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, (सवी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 


Cc AV AD LO 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१३२/का.१७ 


८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 
qo. सह सचिव/ उप सचिव (सर्व, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवडनस्ती (का-१७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


